सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी 
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई 
यांना सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक :- केव्हीबी-१३१९/ प्र.क्र. ६३/ उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:-उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचा समक्रमांकाचा दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२० चा शासन निर्णय. 


शुध्दीपत्रक : - 
संदर्भाधीन शासन निर्णयात ३६ सहायक अनुदान (वेतन) मध्ये रुपये २११३.९६ लक्ष (रूपये एकवीस 


कोटी तेरा लाख शहयाण्णव हजार फक्त) ऐवजी रुपये १४३८.१७ लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा कोटी 
अडतीस लाख सतरा हजार फक्त) असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००२१४१७१९००८९१० असा आहे. हे 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Karansing 

Premsing Patil : 
(क. प्रे. पाटील) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 

माहितीसाठी व आवश्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित , 

१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
३ 
४ 
षु 
& 
9 


अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वरिष्ठ उप महाळेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 

लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (उद्योग-६). 


२-८ <>. ८<-> ः-> 4: 


> 


९ 
Go 
११ 
१२ 


